कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) 
करिता सन २०१९-२० चा अखर्चित 
₹११५०.००४ लाख निधी पुनर्जिवित करून 
सन २०२०-२१ मध्ये अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी  विनियोगात 
आणण्यास मान्यता प्रदान करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसु-२०२०/प्र.क्र.४५/४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२० 


१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
htto://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2098.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे. २०२० 

४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 2-94/2020-NFSM(OS ), दि.१४/०५/२०२० 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अे, दि.१६/०६/२०२० 

७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.१९/०५/२०२० 

८ 

९ 


. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७/५-॥ , दि.०१/०६/२०२० 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)२०-२१/पुनजि.वि.मा/प्र.क्र.०६/१९/१४३५२, 
दि.१६/०६/२०२० 
१०. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)२०-२१/पुनजि.वि.मा/प्र.क्र.०६/२०२०/१४८१३, 
दि.२३/०६/२०२० 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व तेळताड) 
पिकांकरीता 1954 (गळीतधान्य) वगळून रु.६४०३.०६ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०:४० प्रमाणात) दि.१४ मे, २०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर कृती 
आराखडयास वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने PFMS खात्यावरील शिल्लक 
रक्‍कम व उपलब्ध अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३३ टक्के च्या मर्यादेत अनुक्रमे दि.०६ जून, २०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये सन २०१९-२० चे प्रलंबित दायित्वाकरिता (केंद्र व राज्य हिस्सा ) रु. १८६३.६८२ लाख व दि.१६ 
जून, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ च्या नियमित कार्यक्रमासाठी (केंद्र व राज्य हिस्सा) रु. 
२४९.३३० लाखास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाकरिता प्राप्त 
केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹१३७८.९९ लाख निधी सन २०२०-२१ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४५/४-ओ 


विनियोगात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक ७ व ८ येथील अनुक्रमे दि. १९/०५/२०२० व 
दि.०१/०६/२०२० च्या पत्रान्वये अंतरिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे पुनर्जिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिळऱ्याचा ₹६९२.२४४ लाख निधी व त्यानुसार राज्य हिछयाचा ₹४४९.६९४ लाख निधी अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी ₹ ८.०६६ लाख निधी 
(केंद्र ₹ २.४३० लाख + राज्य ₹ ५.६३६ लाख) अभियानाच्या PFMS संलग्न बँक खात्यावर शिल्लक आहे. सबब, 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा एकूण अखर्चित निधी ₹११५०.००४ लाख निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
(इ लाखात) 


उपअभि उपलब्ध केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण एकंदर 


यान BEAMS | PFMS एकूण BEAMS | PFMS एकूण BEAMS PFMS एकूण 


राष्ट्रीय । ६८६.५९८ | ०.५३७ | ६८७.१३५ | ४४५.९४० | ४.३६४ | ४५०.३०४ | ११३२.५३८ | ४.९०१ | ११३७.४३९ 
अन्न 
सुरक्षा 
अभियान 
क्र.१ 
(तेलबिया) 


राष्ट्रीय | ५.६४६ १.८९३ | ७.५३९ ३.७५४ १.२७२ | ५.०२६ ९.४० ३.१६५ | 92.484 
अन्न 

सुरक्षा 
अभिया 
नक्र.३ 
(वृक्षजन्य 
तेलबिया) 


एकूण ६९२.२४४ | २.४३० | ६९४.६७४ | ४४९.६९४ | ५.६३६ | ४५५.३३ | ११४१.९३८ | ८.०६६ | ११५०.००४ 


सबब, सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित रु. ८.०६६ ore निधीचा विनियोग करण्यास मान्यता देणे तसेच, 
सदर अखर्चित निधीपैकी शासन स्तरावर उपलब्ध असलेल्या केंद्र हिऊऱ्याच्या ₹ ६९२.२४४ लाख निधीचे व 
समरुप राज्य हिळड्याच्या ₹४४९.६९४ लाख निधीचे वितरण करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१, सन २०१९-२० करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) करिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्राप्त केंद्र हिळयाच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र हिळ्याचा 
रु.६९४.६७४ केंद्र व राज्य हिछ्याचा रु.४५५.३३ लाख असा एकूण ₹ ११५०.००४ लाख निधी 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४५/४-ओ 


( रुपये अकरा कोटी पन्नास लाख चारशे फक्त) पुनर्जिवित करुन सन २०२०-२१ मध्ये सदर 
अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड ) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र १.अन्वये पुनर्जिवित केलेल्या ₹ ११५०.००४ लाख निधीपैकी केंद्र ara २.४३० 
लाख व राज्य हिठ्याचा ₹ ५.६३६ लाख असा एकूण ₹८.०६६ लाख निघी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानाच्या PFMS संलग्न बँक खात्यावर शिल्लक असून तो सन २०२०-२१ मध्ये विनियोगात 
आणावा. 

३. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनर्जिवित केलेल्या ₹११५०.००४ लाख निधीपैकी केंद्र हिळ्याचा ₹६९२.२४४ 
लाख निधी (रुपये सहा कोटी ब्याण्णव लाख चोवीस हजार चारशे फक्त) व राज्य हिळ्याचा 
₹४४९.६९४ लाख निधी (चार कोटी एकोणपन्नास लाख एकोणसत्तर हजार ARs फक्त ) असा 
एकूण ₹११४१.९३८ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत असून तो सन २०१९-२० मध्ये पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (co) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ ॥२३४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. सन 2098-20 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
शि आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५. शासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) 
करिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या ₹११५०.००४ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा 
निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४५/४-ओ 


करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी ?॥॥8 प्रणालीद्वारे 
सर्व संबंधित जिल्हयांना वितरीत करावा. 


६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.५ व ६ येथील अनुक्रमे दि.०६/०६/२०२० व दि.१६/०६/२०२० च्या 
शासन निर्णयातील अटी, adi व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९४/२०२०/व्यय-१, दि.२४/०९/२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१००६१७५५१६२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ZENDAGE MAHAVEER 
BALASAHEB 
(महावीर sist) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

७. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१०. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

११. सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला 

१५. सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, 
पाचवा मजला,मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२ 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१७. महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा ), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ९०० 020 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४) मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३) मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२०. निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


